शासनाकरीता नक्षलविरोधी अभियानाकरीता खरेदी 
करण्यात येणा-या H AVY या नवीन हेलिकॉप्टरच्या 
प्रशिक्षणाकरीता विमानचाळन संचालनालयातील 
तीन वैमानिकांना पाठविणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र.विचासं-१११८/१ ,प्र.क्र.८०/२८-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 
दिनांक : १५ एप्रिल, २०१९. 


वाचा: १ सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र.विचासं-१११८/प्र.क्र.३५/२८-अ, 
दि.२३ एप्रिळल,२०१८ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेले Ararat 
प्रदत्त समितीच्या दि.६.०४.२०१८ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.विचासं-१११८/ 
प्र.क्र.८०/२८-अ, दिनांक ८/५/२०१८ 
3) विमानचाळलन संचालनालयाचे पत्र क्र.डीए/एडीएम/४१७/२०१९, 
दिनांक २ एप्रिल, २०१९. 


प्रस्तावना : 

संदर्भ क्र.२ नुसार महाराष्ट्र शासनाकरीता नक्षलविरोधी अभियानाकरीता नागपूर येथे 
स्थित करण्यासाठी फ्रान्स येथील "एअरबस हेलिकॉप्टर" या उत्पादक कंपनीकडून Hwy हे 
बहुउद्देशिय नविन हेलिकॉप्टर खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्या आळा. एअरबस या कंपनीबरोबर 
केलेल्या निविदा प्रक्रियेतील विहित अटी व शर्तीनुसार तसेच त्यांच्यासोबत झालेल्या करारातील 
तरतूदीनुसार कंपनीकडून शासकीय वैमानिकांना DGCA/EASA मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण देण्यात 
येणार आहे. त्यानुसार विमानचालन संचालनालयातील वैमानिकांना उजळणी प्रशिक्षणासाठी परदेशी 
पाठविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

विमानचालन संचालनालयातील खालील नमुद वैमानिकांना Hoy या हेलिकॉप्टरच्या 
प्रशिक्षणासाठी त्यांच्या नावापुढे नमुद केलेल्या कालावधीमध्ये प्रशिक्षणासाठी परदेशी जाण्यासाठी 
तसेच प्रवासाकरीता दि.३/६/२०१९ रोजी मुख्याळय सोडण्याची शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ | वैमानिकाचे नाव व पदनाम प्रशिक्षणाचा । प्रशिक्षणाचा । प्रशिक्षणाचे ठिकाण 
क्र. दिनांक कालावधी 
Zz कॅ.संजय कर्वे, मुख्य वैमानिक ०५/०६/२०१९ ते | ७५ दिवस | डोनावर्थ/मॅनचींग, 
१४/८/२०१९ जर्मनी 
२ Aes Gad, वरिष्ठ वैमानिक ।०५/०६/२०१९तते ७५ दिवस | डोनावर्थ/मॅनचींग, 
१४/८/२०१९ जर्मनी 
3 क.मोहित शार्मा,सह वैमानिक ०५/०६/२०१९ ते ७५ दिवस | डोनावर्थ/मॅनचींग, 


१४/८/२०१९ जर्मनी 


शासन निर्णय क्रमांकः विचासं-१११८/१/ प्र.क्र.८०/२८-अ, 


२. उपरोक्त प्रशिक्षणासाठीच्या खर्चाचे विस्तृत परिशिष्ट १ यासोबत जोडण्यात आले आहे. 


३. सदर प्रशिक्षणासाठी एकूण तीन वैमानिकांचा जर्मनी येथील प्रवास खर्च (टॅक्सी), निवास 
खर्च, दैनिक भत्ता व इतर कर (युरोमध्ये) आणि प्रवास खर्च (विमान), प्रवास विमा, व व्हीसा खर्च 
(रुपयात) असा एकूण युरो ६९,४४९.५५ (प्रचलित दरानुसार) + रु.७,३०,५००/- खर्च येणार 
आहे. हा खालील लेखाशीर्षाखाळील सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर तरतुदीमधून 
भागविण्यात यावा व त्याच उपलेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


मागणी क्र ए-४ 
“२०७०-इतर प्रशासनिक सेवा 
(००) (११४) परिवहन साधनांची खरेदी व परिरक्षण 
(००) (02) विमानचालन सल्लागार, महाराष्ट्र शासन 
(२०७० ०१५६) ११-प्रवास खर्च 
४. या प्रित्यर्थ उप संचालक, विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांना “आहरण व 
संवितरण अधिकारी” म्हणून व संचालक, विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांना “नियंत्रक 
अधिकारी” म्हणून म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


प. सदर शासन निर्णय विमानचाळन संचालनालयाझी संबंधित मा.मुख्य सचिवांच्या 
अध्यक्षतेखाली शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या दि.६ एप्रिल, २०१८ च्या बैठकीतील मान्यतेनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०१९०४१५१५२४०७०२०७ 
असा आहे. हे आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहेत. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


०9५: 

8 H A R AT B U D ) H AJ | 2.5.4.20=bc303d0b23c9b2e6456454666 1 363400c4a360e6c6f 
bdefca273e2f5d2a43be7, postalCode=40 
street=MANTRALAYA MUMBAI, 


serialNumb: \f4e3993e4dd3610fcb21 361e641ad3d33d 
G AWA D E 96f04d57673c4fc GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, BHARAT BUDHAJ| GAWADE. 

De 2019.04.15 15:43:59 +05'30' 


(ब.भु.गावडे) 
सोबत : परिशिष्ट १ सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत माहितीसाठी सादर, 

१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

२. संचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई ५६. 

३. उप संचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई ५६. 
४. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

ठू 

९ 


. सामान्य प्रशासन विभाग /कार्या.२५, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विचासं-१११८/१/ प्र.क्र.८०/२८-अ, 


परिशिष्ट १ 


राज्य शासनाच्या हेलिकॉप्टर वरील वैमानिकाच्या डोनावर्थ/मॅनचींग,जर्मनी 
येथील प्रशिक्षणासाठी लागणाऱ्या खर्चाचे विस्तृत विवरणपत्र 


खर्चाची बाब प्रति वैमानिक खर्च तीन वैमानिकांच्या 
प्रशिक्षणासाठी येणारा एकूण 
खर्च 
प्रवास खर्च (विमान तिकीटे) । रु.२,२१,०००/- अथवा प्रत्यक्ष खर्च (जो रु.६,६३,०००/- 
कमी असल तो) 

प्रवास विमा रु.१५,०००/- अथवा प्रत्यक्ष खर्च (जो कमी रु.४५,०००/- 
असेल तो) 

व्हीसा खर्च रु.७,५००/- अथवा प्रत्यक्ष खर्च (जो कमी रु.२२,५००/- 
असेल तो) 

जर्मनीमधील प्रवास खर्च एकूण दिवस ७३ Euro ३८३० Euro ११४९० 

(टॅक्सी) 

निवास खर्च Euro ८९.५० प्रति दिवस अथवा प्रत्यक्ष Euro २९,९४० 

खर्च (जो कमी असेल तो) 
एकूण दिवस W4= Euro ९९८० 
दैनिक भत्ता खर्च $100 प्रति दिवस 


Euro ८९.५० प्रति दिवस अथवा प्रत्यक्ष 
खर्च (जो कमी असेल तो) एकूण दिवस (७५) 


७५, ८९.५० = Euro ६७१२.५० 


Euro २०१३७.५० 


निवास व टॅक्सी प्रवास 
खर्चावरील 


94% (३८३०--९९८० )=Euro २०७१.५० 
(जर्मनीतील करपध्दतीनुसार असलेला कर) 


Euro ६२१४.५० 


कर (१५%) 
केद्र शासनाच्या प्रचलित (३८३०--९९८०--२२७१.५०)-- १५८८१.५० Euro १६६७.५५ 
नियमानुसार कर 3.4% of १५५८८१.५०२-- Euro ५५५.८५ 


(जर्मनीतील खर्चावर 3.4% कर) 


एकूण खर्च 


Euro २३,१४९.८५ + रु.२,४३,५००/- 


Euro ६९४४९.५५ + 
रु.७,३०,५००/- 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


